'पोलीस दलामध्ये रजेचे रोखीकरण 
पुन्हा सुरु करण्याबाबत. 
गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन, 
* शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-२००२/प्रक्र.५६४/पोल-५(ब), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक- २७ फेब्रुवारी, २००४. 


बाचा :-पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्र-पोमसं/६/ड६-ई/संकीर्ण/अर्जित रजा/प्रत्यार्पण/२००४, 

दि.३१.०१. २००४. 
प्रस्तावना :- पोलीस कर्मचारी/अधिकारी यांच्या कामाचे स्वरुप इतर शासकीय कर्मचारी/अधिकारी यांच्या पेक्षा 
बेगळे आहे. सणाच्या दिवशी इतर कर्मचा-यांना सार्वजनिक सुटी असते त्यावेळी मात्र पोलीस कर्मचा-यास अशा 
सुटया उपभोगता येत नाहीत. उलट त्या दिवशी त्यांना दिवसभर बंदोबस्तासाठी कामावर हजर रहावे लागते. 
'पोलीस दलात अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे पोलीस कर्मचा-यास १२ ते १४ तास सतत नोकरी करावी लागते. 
कायदा ब सुव्यवस्थेच्या प्रश्‍नामुळे पोलीस कर्मचा-यांना इतर कर्मचा-यांप्रमाणे नियमित रजा घेता येत नाही किंवा 
काही वेळा त्यांना मंजूर केलेली रजा उपभोगत असताना कायदा व सुंव्यवस्थेचा प्रश्‍न उपस्थित झाल्यास रजा 
अर्ध्याबर सोडून कामावर हजर रहाबे लागते. अन्य कर्मचा-यांपेक्षा पोलीसांवरील कामाची जबाबदारी ब कामाचे 
स्वरुप विचारात घेऊन पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक पदावरील कर्मचा-यांसाठी १५ दिवसांच्या अजित रजेचे 
रोखीकरण पुन्हा सुरु करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ब्िचाराधीन होता व त्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १५ जानेवारी, २००१ अन्वये म. ना. से. (रजा) 
नियम-१९८१ मधील नियम-७३ ची अजित रजा प्रत्यापित करण्याची मूळ तरतूद विनांक-१-२.२००१ पासून 
वगळण्यात आली आहे, त्यास अपवाद करुन पोलीस दलातील शिपाई ते पोलीस निरीक्षक पदापर्यंतच्या 
कर्मचा-यांसाठी एका वित्तीय वर्षात १५ दिवासांच्या अजित रजेच्या प्रत्यारपणास शासन मंजूरी देत आहे. 


सदर wd" २०५५-पोलीस-१०९ जिल्हा पोलीस-(००) (०१) जिल्हा पोलीस दल-वेतन" ब 
१२०५५-पोलीस १०८ राज्य मुळ्यालय पोलीस-(०२) शहर पोलीस (०२) (०१) आस्थापना " या 
लेखाशिर्षाख्रालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. : 


सदर आदेश वित्त बिभागाच्याअनौपचारिक de. क्रमांक*८०/०४/सेवा-८, दिनांक-२५फेब्रुबारी, २००४ 
अन्बये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
Pa 
: (ना. राशि 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, 
प्रत, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

'पीलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई, 
- सर्ब विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
* सर्ब प्रोलीस आयुक्त, 

सर्वे पोलीस अधीक्षक, 


महालेखापाल, महारशष्ट्र-१, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

, सर्वे जिल्हा कोषागार अधिकारी 
Fras नस्ती 


